अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व 
तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 
सेवा, गट-अ यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-४३२३/प्र.क्र. ४४/२३/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०२३ 


शासन Sear : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मंजूरीने 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या सेवेतील खाली नमूद 
अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था यांची स्तंभ-४ नुसार बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
zi २ ३ a. 70 ५ 
अधिव्याख्याता, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
१ | श्री. विजय मारुती कोल्हे | झासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकोय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
अवसरी 
२ | श्रीमती सिमा विजय कोल्हे | झासकोय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
अवसरी 
३ श्रीमती मीरा शोलेंद्र शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई विनंती बदली 
देशमुख (अनसरवाडेकर) रत्नागिरी 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 
४ | श्री. संजय मुरलीधर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
साळवी कराड कोल्हापूर 
५ | श्री. मनिष मुकुंद भट शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कोल्हापूर कराड 
६ | श्री. वैभव सगाजी सोनवणे | शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकोय तंत्रनिकेतन, पेण | प्रशासकीय बदली 
पुणे 
७ । श्री. पुष्पक उमाकांत गर्ग शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
पेण 
८ | श्री. सुनिल बाजीराव शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई विनंती बदली 
बिडगर विक्रमगड 
९ श्री. राजेंद्र नागोराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
गाडेकर उस्मानाबाद औरंगाबाद 
१० | att. अनिल मनोहरराव शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
जोझी मिरज 
११ | श्रीमती अश्विनी निखिल शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई विनंती बदली 
नाईक (हगवणे) नाशिक 
१२ | श्री. अमोल राजेद्र यादगिरे | शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, पेण विनंती बदली 
वाशिम 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र. ४४/२३/तांशि-७ 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
het | २ ३ a है. | ५ 
अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी 
१३ | श्री. किरण भास्कर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कुलकर्णी कोल्हापूर सोलापूर 
१४ | श्रीमती माधुरी हेमंत शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
बिळगी अहमदनगर 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी 
१५ | श्रीमती अलका बाबूराव शासकोय तंत्रनिकेतन, पु. ला. शासकीय विनंती बदली 
सुर्यवंशी बीड तंत्रनिकेतन, लातूर 
१६ | श्रीमती नंदा रघुनाथ वाघ । झासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकोय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
अवसरी 
१७ । श्रीमती अर्चना सुर्यकांत शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
पैके कराड 
१८ | श्री. विजय बाळकृष्ण शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
पाटील औरंगाबाद अंबड 
१९ । श्रीमती निळलोफर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
मोईनोद्दिन मासुलदार अंबड औरंगाबाद 
२० _ | श्रीमती रेश्‍मा जालिदर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
चव्हाण पुणे अहमदनगर 
२१ | श्रीमती सोनाली बापू शासकोय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
गोसावी अहमदनगर 
अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान 
२२ _ श्रीमती शिफा साबिर अळी । झासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
सय्यद नागपूर गोंदिया 
२३ | श्री. राहुल लक्ष्मण मेश्राम शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
गोंदिया नागपूर 
28 श्री. जितेंद्र प्रविण जोशी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
औरंगाबाद जळगांव 
२५ _ श्रीमती वर्षा बालकिठान शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कुंडलिकर जळगांव औरंगाबाद 
२६ | श्रीमती प्राची प्रकाठाराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
देशपांडे हिंगोली हिंगोली (शा.तं.नि. हिंगोली येथे 
२७ | श्री.प्रविण भिखन माळी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, । अधिसंख्य ठरल्यामुळे 
हिंगोली हिंगोली तदर्थ व्यवस्थेने 
२८ | श्रीमती प्रिया शालीग्राम शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, ee ee 
२९ | श्री.मेलिद सुभाष लिमजे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विद्याज्ञाखेतील 
हिंगोली हिंगोली अधिव्याख्याता, 
संगणक या पदावर 
समायोजनाने बदली) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र. ४४/२३/तांशि-७ 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
pas | २ ३ 11 ४8_| ५ 
अधिव्याख्याता, उपयोजित FATA 
३० _ श्री. उमेश रामा झुर्व शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
साकोली नंदूरबार 
39 श्री. हर्षवर्धन लालदास शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
वहाणे गडचिरोली नागपूर 
32. | श्री. अविनाड get AM शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
ब्रम्हपूरी अहमदनगर 
३३ _ | al. अनंत गोकुल भैसवार शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
नागपूर ब्रम्हपूरी 
३४ | श्री. सुरेंद्र शामराव बांबोळे । शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
गडचिरोली साकोली 
३५ | श्री. अविनाश भिमराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
लोमटे साकोली अवसरी 
अधिव्याख्याता, पदार्थ विज्ञान 
३६ | श्रीमती रुपाली प्रसाद शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
देशपांडे (पाटील) नाशिक जळगांव 
३७ «| श्रीमती कांचन कमलेश्वर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अत्तरदे (तळेले) जळगांव नाशिक 
३८ | श्री. नवनाथ श्रीरंग साळवे | शासकौय महिला निवासी | शासकोय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
तंत्रनिकेतन, तासगांव 
३९ _। श्रीमती गायत्री यादव शासकीय तंत्रनिकेतन, शि.म.दा.रा. विनंती बदली 
साटोटे नंदुरबार शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे 
अधिव्याख्याता, रसायनशास्त्र 
४०  । श्रीमती प्रांजली दत्तात्रय शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कदम ब्रम्हपूरी अमरावती 
४१ | श्रीमती मेघा पुरुषोत्तम शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
राऊत अमरावती ब्रह्मपूरी 
४२ श्री. रविद्र शंकरराव शासकीय तंत्रनिकेतन, पु.ला. शासकीय प्रशासकीय बदली 
सोनोने मूर्तीजापूर तंत्रनिकेतन, लातूर 
४३ | श्री.सतिश अरुणराव पु.ला. शासकीय शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
खडसे तंत्रनिकेतन, लातूर मूर्तीजापूर 
४४ | श्री.देवदत्त विनायक शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
सराफ अंबड औरंगाबाद 
अधिव्याख्याता, इंग्रजी 
४५ | श्री. रविंद्र जालींदर किसवे | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
कराड मालवण 
४६ | श्री. संदीप पोपटराव शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
पालवे मालवण 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र. ४४/२३/तांशि-७ 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
| १_| २ ३ 11. es ५ 
अधिव्याख्याता, गणित 
४७ । श्रीमती नागिणी पु.ला.शासकीय शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
अण्णासाहेब पाटील तंत्रनिकेतन, लातूर सोलापूर 
४८ | श्री. गिरीष पुंडलिकराव शासकोय तंत्रनिकेतन, | शासकोय तंत्रनिकेतन, बीड | प्रशासकीय बदली 
भांडेकर सोलापूर 
४९ | श्री. चंद्रकांत कोडिबा शासकोय तंत्रनिकेतन, पु.ला.शासकीय विनंती बदली 
धुळगुंडे बीड तंत्रनिकेतन, लातूर 
yo | SH. अशोक रामचंद्र शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
मोतीपवळे कराड मिरज 
५१ | श्रीमती सुकेशिनी जनादन | झासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
माने मिरज कराड 
42 श्री. विठ्ठल बाबुराव शिदे शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
अवसरी 
५३ | श्रीमती नाजीया सुलताना । झासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
खुर्शीद अहमद देशमुख हिंगोली नांदेड 
अधिव्याख्याता, डी.डी.जी.एम. 
५४ | श्रीमती मिनल अमित शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय निवासी महिला विनंती बदली 
यादव (पुराणिक) पुणे तंत्रनिकेतन, तासगांव 
५५ | श्रीमती शुभांगी मनोहर शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
वाघचौरे औरंगाबाद 
अधिव्याख्याता, धातुझास््र 
५६ | श्री. राकेश गंगाधरराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
इंजेवार पुणे कोल्हापूर 
५७ | श्रीमती सारिका afer शासकोय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
आगलावे कोल्हापूर 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
५८ | श्रीमती कांचन संजय शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
इंगोले ब्रम्हपूरी नागपूर 
५९ | श्रीमती स्वाती शांकरराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
जायदे हिंगोली वाशिम 
go | श्री. स्वप्निळ धनराज शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अंबादे गोंदिया नागपूर 
६१ | श्री. प्रदिप माणिकराव शासकीय निवासी महिला शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कुदळे तंत्रनिकेतन, लातूर उस्मानाबाद 
६२ | St. प्रमोद धोडिराम शासकीय तंत्रनिकेतन, झासकीय निवासी महिला विनंती बदली 
जगताप उस्मानाबाद तंत्रनिकेतन, लातूर 
६३ | St. वीरभद्र आप्पासाहेब शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
हुचुरे मालवण औरंगाबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र. ४४/२३/तांशि-७ 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
| १_| २ ३ 11 | 4 
६४ | श्रीमती रइमी सागर शासकोय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
देऊळकर पेण 
६५  । श्रीमती प्रज्ञा प्रभाकर शासकीय तंत्रनिकेतन, | झासकीय तंत्रनिकेतन, पेण | प्रशासकीय बदली 
राजहंस पुणे 
६६ | श्री. विवेक मनोहर सकोडे | झासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
ब्रम्हपूरी रत्नागिरी (शा.तं.नि. ब्रम्हपूरी 
येथील अभ्यासक्रम बंद 
झाल्यामुळे) 
६७ श्री. मधुसुदन बाबाजी शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
रामटेके गडचिरोली मिरज (शा.तं.नि. गडचिरोली 
येथील अभ्यासक्रम बंद 
झाल्यामुळे) 
६८ | श्री. कपिल शिवदास शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
पाचपोर अचलपूर अमरावती 
६९ | St. लेखानंद नारायण शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
राऊत जिंतूर गोंदिया 
७० | श्रीमती किरण विनेठा शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय निवासी महिळा | प्रशासकीय बदली 
वळवी (जाधव) नंदुरबार तंत्रनिकेतन, तासगांव (शा.तं.नि. नंदुरबार 
येथील अभ्यासक्रम बंद 
झाल्यामुळे) 
७१ । श्री. सेवकराम तानाजी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
कुंभारे गडचिरोली मूर्तिजापूर and Fr. गडचिरोली 
येथील अभ्यासक्रम बंद 
झाल्यामुळे) 
७२ । श्रीमती मंजिरी संदीप शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
दातार कोल्हापूर 
अधिव्याख्याता, औषधनिर्माणशास्त्र 
७३ | ail. राहुल पुंडलिक शासकीय शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
उंबरकर औषधनिर्माणडास्त्र अमरावती 
महाविदयालय (पदविका), 
कराड 
७४ | श्रीमती स्मिता यशवंत शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय विनंती बदली 
पाटील रत्नागिरी औषधनिर्माणडास्त्र 
महाविदयालय (पदविका), 
कराड 
७५ । श्री. ईश्वरप्रसाद सुधाकर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय विनंती बदली 
रितापूरे जळगाव औषधनिर्माणशास्त्र 
महाविदयालय (पदविका), 
कराड 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र. ४४/२३/तांशि-७ 


अध्यापकाचे नाव 


सध्या कार्यरत संस्था 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


बदलीचा प्रकार 


het | 


२ 


३ 


ee || 


4 


अधिव्याख्याता, उपकरणीकरण 


७६ 


श्री. योगेश प्रमोद चौधरी प्रशासकीय बदली 


(शा.तं.नि. यवतमाळ 
येथील अभ्यासक्रम बंद 
झाल्यामुळे तदर्थ 
व्यवस्थेने तात्पुरत्या 
स्वरुपात समकक्ष 
असलेल्या अणुविद्युत 
अभियांत्रिकी 
विद्याशाखेतील 
अधिव्याख्याता, 
अणुविद्युत या पदावर 
समायोजनाने बदली) 


शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
यवतमाळ हिंगोली 
१६/०८/२०१६ 


०२. 


प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास 


भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. विनंती बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


05. 


बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सूचनांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे. 


१) 
२) 


सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

बदलीचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतर संबंधित अधिव्याख्यात्यांनी पर्यायी अधिव्याख्याता हजर होण्याची वाट 
न पाहता, बदलीनंतरच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. संबंधित संस्थेच्या प्राचार्यांनी बदली 
करण्यात आलेल्या अधिव्याख्यात्यांना त्यांच्या बदलीनंतरच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच, बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. 

संबंधित संस्थेच्या प्राचार्यांनी संस्थेत रुजू होण्यासाठी आलेल्या अधिव्याख्यात्यांना विनाविलंब रुजू करुन 
घ्यावे. एखाद्या अधिव्याख्यात्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ ठरुन काम न करता 
वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित संस्थेचे प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 

बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या संबंधित 
संस्था प्रमुखांची राहील. संबंधित प्राचार्यांनी अधिव्याख्यात्यांना कार्यमुक्त न केल्यास त्यांचेविरूध्द 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी व आवश्‍यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १० दिवसात 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास सादर करावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र. ४४/२३/तांशि-७ 


०४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१२१७३१२४२५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


SAMEER 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिव्याख्याता (प्राचार्य, संबंधित संस्था यांचेमार्फत ) 


Wd: 
q 


A 


CSC 0८ ww 


पु 


(२ S&S ८४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


१०) 


मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, (तंत्रशिक्षण संचाळनाळलय यांचेमार्फत ), 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती (तांशि-७. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


